राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० अंतर्गत (9) AAT 
सुरु असलेल्या ३ वर्षाच्या अभ्यासक्रमावरुन ४ 
वर्षाच्या अभ्यासक्रमाकडे स्थलांतर करण्याची 
योजना व त्याबाबतचा आराखडा तयार करणे, 
(2) एकसमान शैक्षणिक अभ्यासक्रम आराखडा 
तयार करणे, (३) सामान्य अध्यापनशास्त्राऐवजी 
विधायक अध्यापनशास्त्राचा वापर करणे, 
(४)विद्यार्थ्यांया सर्वांगीण विकासासाठी 
वैयक्तिकृत शिक्षणाचा आराखडा तयार करणे 
यासंदर्भात समिती स्थापन करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एनईपी-२०२२/प्र.क्र.१०५/विशि-३, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक:- २६ एप्रिल, २०२२ 
संदर्भः-शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२०/ प्र.क्र.१७६/विशि-३, 
दि. १६ ऑक्टोबर, २०२० 


प्रस्तावनाः- 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० लागू 
केलेले आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० ची राज्यात अंमलबजावणी करण्याच्याद्ृष्टीने 
या धोरणाचा अभ्यास करुन राज्य शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी संदर्भ क्र.(१) येथील 
दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०२० च्या शासन निर्णयानुसार डॉ.रघुनाथ ARGH, माजी महासंचालक, 
वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद, नवी दिल्ली यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यबल गट स्थापन 
करण्यात आला. सदर समितीने आपला अहवाल झासनास दि.३० जून, २०२१ रोजी सादर केला 
आहे. सदर धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी, अहवालातील शिफारशींचे, 
त्यांची निकड, प्रभाव, अंमलबजावणीची सुलभता, गुंतवणूक आणि निधीची गरज, कार्यवाहीमधीळ 
प्राधान्य या घटकांचा विचार करुन तीन टप्प्यात खालीलप्रमाणे वर्गीकरण करण्यात आले आहेः 

(१) तातडीने हाती घ्यावयाचा/किमान संसाधनांची आवश्‍यकता असलेला कार्यक्रम; 

(२) मध्यम मुदतीचा/मध्यम संसाधनांची आवऱ्यकता असलेला कार्यक्रम; 

(३) दीर्घकाळीन/ज्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्‍यकता असलेले कार्यक्रम. 


राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० च्या धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने 
सदर शिफारशी व त्यावर शासनाने करावयाची कार्यवाही याबाबतच्या प्रस्तावास दिनांक २७ 
जानेवारी, २०२२ रोजीच्या मंत्रीमडंळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यास अनुसरुन समिती 
स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनईपी-२०२२/प्र.क्र.१०५/विशि-३, 


शासन निर्णय: 


डॉ. माशहोळकर समितीच्या शिफारशीस अनुसरुन, विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कार्यवाहीस 
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेनुसार, (१) सध्या सुरु असलेल्या ३ वर्षाच्या 
अभ्यासक्रमावरुन ४ वर्षाच्या अभ्यासक्रमाकडे स्थलांतर करण्याची योजना व त्याबाबतचा आराखडा 
तयार करणे, (2) एकसमान शौक्षणिक अभ्यासक्रम आराखडा तयार करणे, (३) सामान्य 
अध्यापनझास्त्राएऐवजी विधायक अध्यापनझास्त्राचा वापर करणे, (४) विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण 
विकासासाठी वैयक्तिकृत शिक्षणाचा आराखडा तयार करणे यासंदर्भात खालीलप्रमाणे समिती 
स्थापन करण्यात येत आहेः- 


अ.क्र मान्यवरांचे नाव समितीतील पदनाम 

feed . डॉ. रविद्र कुलकर्णी, प्रशकुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई अध्यक्ष 

२. | डॉ.पराग चं.काळकर, अधिष्ठाता, वाणिज्य व व्यवस्थापन सदस्य 
विद्याशाखा, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

३. | डा.मनोहर ग. चासकर, अधिष्ठाता, विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखा, सदस्य 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

४. | डॉ.अजयभामरे, अधिष्ठाता, वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याझ्ञाखा, सदस्य 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 

५. | डॉ.अंजली दि. कुरणे, अधिष्ठाता, मानव्य विज्ञान विद्याशाखा, सदस्य 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, 

६. | प्रा.राजेश खरात, अधिष्ठाता, मानव्य विज्ञान विद्याशाखा, मुंबई सदस्य 
विद्यापीठ, मुंबई. 

७. | डॉ.एस.बी.रेवटकर, अधिष्ठाता, विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखा, सदस्य 
गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली. 

८. | डॉ.एल.एम.वाघमारे, अधिष्ठाता, विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखा सदस्य 
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड. 

९. | डा.अजय आर GN, अधिष्ठाता, मानव्य विद्याशाखा, स्वामी सदस्य 
रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 

ie डॉ.भालचंद्र बी वायकर, अधिष्ठाता, विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखा, सदस्य 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 

शि १. | डॉ.वाल्मिक सरवदे, अधिष्ठाता, वाणिज्य व व्यवस्थापन सदस्य 
विद्याशाखा, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, 
औरंगाबाद 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनईपी-२०२२/प्र.क्र.१०५/विशि-३, 


१२. । प्रा.प्रशांत अमृतकर, अधिष्ठाता, मानव्य विद्याशाखा, सदस्य 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 

१३. | डॉ.चेतना सोनकांबळे, अधिष्ठाता, आंतरविद्याञाखीय शाखा, सदस्य 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद. 

१४. | डॉ.जीवन आर. दौतुलवार, प्राचार्य, श्री मथुरादास मोहता विज्ञान सदस्य 
महाविद्यालय, नागपूर 

१५. | डॉ.संजीव सोनवणे, अधिष्ठाता, आंतरविद्याञाखीय अभ्यास सदस्य 
विद्याशाखा, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

१६. । प्रा.श्रीरंग जोशी, विभाग प्रमुख, फार्मास्युटिकल विज्ञान आणि सदस्य 
तंत्रज्ञान विभाग, रासायनिक तंत्रज्ञान संस्था (1), मुंबई 

१७. | प्रा. सुनिळ भिरुड, उपसंचालक, (संगणक अभियांत्रिकी विभाग) सदस्य 
वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्था (VITI), मुंबई 

१८. | डॉ.विजय जोशी, वरिष्ठ सल्लागार, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा सदस्य 
अभियान (रुसा), मुंबई 

१९. | SI. राहुल शाम खराबे, व्यवसाय व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रसंत सदस्य 
तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 

२०. | श्री. शशिकांत झोरे, सिनेट सदस्य, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई सदस्य 

२१. | कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई सदस्य-सचिव 


2. 


सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल:- 


(१) सदरची समिती ४ वर्षीय पदवी अभ्यासक्रमासाठी अध्यापन पध्दती व परीक्षेसाठी समग्र योजना 
तयार करेल. या समग्र योजनेत सैध्दांतिक, प्रात्यक्षिक आणि प्रकल्प अभ्यास, तसेच मुख्य आणि 


वैकल्पिक विषयांना अंतर्गत व बहिस्थ पध्दतीने मूल्यमापन गुणांकन आणि श्रेयांक परिगणना 
पध्दतीचा समावेश असेल. 
(२) ४ वर्षीय पदवी अभ्यासक्रम तयार करतांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय मापदंडांचाही विचार करुन 
अभ्यासक्रमात समाविष्ट केलेल्या प्रत्येक विषयाची निश्चित उदिष्टे परिणामांसह नमूद करण्यात 


येतील. 


(३) ४ वर्षीय पदवी अभ्यासक्रम तयार करताना प्रत्येक वर्षाची किमान Grew पातळी काय असावी 


याबाबत निश्चित मार्गदर्शक सूचना देईल. 


(४) विद्यार्थ्यांना स्वप्रेरणेने ज्ञानसंपादन करता येईल, नवोन्मेषी आणि सर्जनशील संशोधक निर्माण 
होतील यासाठी अभ्यासक्रमाचे स्वरुप निश्चित करेल. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनईपी-२०२२/प्र.क्र.१०५/विशि-३, 


(4) अभ्यासक्रम बहुविद्याश्राखीय व संशोधनावर आधारित राहिल यासाठी मार्गदर्शक सूचना देईल. 
चार वर्षाच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या संशोधन घटक व औद्योगिक प्रशिक्षण कसे असेल याबाबत 
मार्गदर्शक सूचना देईल. 

(६) अभ्यासक्रम स्वयंरोजगाराभिमुख व व्यवसायाभिमुख कसा राहिल याबाबत निश्चित मार्गदर्शक 
सूचना देईल. 

७ ४ वर्ष अभ्यासक्रमाची एकसमान शौक्षणिक संरचना निर्धारीत करण्यासाठी आराखडा तयार 
करेल. यामध्ये मल्टीपल एन्ट्री-एक्झिट व श्रेयांक हस्तांतर (क्रेडिट्स ट्रान्सफर) संदर्भात शैक्षणिक 
संरचना काय असेल याबाबत समावेश असेल. 

(८) या आराखड्यात अध्यापन, परीक्षा योजना, मुख्य व वैकल्पिक विषयांच्या गुणदान पध्दती, ग्रेडिंग 
पध्दतीचा wader असेल. तसेच निरंतर निर्धारण व मूल्यमापन (Evaluation & Assessment) 
पध्दतीचा समावेश असेल. 

(९) सामान्य अध्यापनझास्त्राऐवजी विधायक अध्यापनझास्त्राचा वापर करुन अभ्यासक्रमासाठी तसा 
बदल सुचवेल. 

(१०) कार्यरत शिक्षकसंख्या व सध्या अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सुविधा कायम ठेवून ३ वर्षीय 
अभ्यासक्रमाऐवजी ४ वर्षीय अभ्यासक्रम निश्चित करताना काय नियोजन असावे याबाबत आवश्‍यक 
आराखडा तयार करेल. 

(११) यासंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार 
करुन शासनास शिफारस करेल. 

(१२) डॉ. माशहोळकर समितीच्या अहवालातील उपरोक्त मुह्यांशी संबंधित शिफारशींचाही सदर 
समिती विचार करुन मार्गदर्शक सूचना निश्चित करेल. 


३. सदर समितीने आपला अहवाल शासनास तीन महिन्यांत सादर करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०४२६१७२७३८४००८ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


igitally signed by PRAVINKUMAR GULABRAO PAWAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL, 


2.5.4,.20=5d2dad0f66e8336730e2b66687 7a365c20f60db099de815: 
\dde01ca77#148, 


\Code=400032, st 
G U LA B RAO PAWAR -8F 18625ADB482A7EE25 1 2CEA93CE697388C95A99C89 
E41 E85COSA3DE8476488F, cn=PRAVINKUMAR GULABRAO PAWAR 


2022.04.26 17:29:53 +05'30 


(प्रविणकुमार पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
(१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनईपी-२०२२/प्र.क्र.१०५/विशि-३, 


२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 


६) डॉ. रविंद्र कुलकर्णी, प्र-कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई, 

७) डॉ.पराग चं.काळकर, अधिष्ठाता, वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा, सावित्रीबाई फुले 
पुणे विद्यापीठ, पुणे, 

(८) डॉ.मनोहर ग. चासकर, अधिष्ठाता, विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखा, सावित्रीबाई फुले पुणे 
विद्यापीठ, पुणे, 

(९) डॉ.अजय भामरे, अधिष्ठाता, वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई, 

(१० डॉ.अंजली दि. कुरणे, अधिष्ठाता, मानव्य विज्ञान विद्याशाखा, सावित्रीबाई फुले पुणे 

विद्यापीठ, पुणे, 

(११ प्रा.राजेश खरात, अधिष्ठाता, मानव्य विज्ञान विद्याशाखा, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई, 

(१२) डॉ.एस.बी.रेवटकर, अधिष्ठाता, विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखा, गोंडवाना विद्यापीठ, 

गडचिरोली, 

(१३) डॉ.एल.एम.वाघमारे, अधिष्ठाता, विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखा, स्वामी रामानंद तीर्थ 

मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड, 

(१४ डॉ.अजय आर. टेंगसे, अधिष्ठाता, मानव्य विद्याशाखा, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा 

विद्यापीठ, नांदेड, 

(१५) डॉ.भालचंद्र बी. वायकर, अधिष्ठाता, विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखा, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद, 

(१६) डॉ.वाल्मिक सरवदे, अधिष्ठाता, वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा, डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद, 

(१७) प्रा.प्रशांत अमृतकर, अधिष्ठाता, मानव्य विद्याशाखा, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा 

विद्यापीठ, औरंगाबाद, 

(१८) डॉ.चेतना सोनकांबळे, अधिष्ठाता, आंतरविद्याशाखीय शाखा, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद, 

(१९) डॉ.जीवन आर. दौंतुलवार, प्राचार्य, श्री मथुरादास मोहता विज्ञान महाविद्यालय, नागपूर, 

(२०) डॉ.संजीव सोनवणे, अधिष्ठाता, आंतरविद्याशाखीय अभ्यास विद्याशाखा, सावित्रीबाई फुले 

पुणे विद्यापीठ, पुणे, 

(२१) प्रा.श्रीरंग जोशी, विभाग प्रमुख, फार्मास्युटिकल विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग, रासायनिक 

तंत्रज्ञान GRA (ICT), मुंबई, 


न... | ees pees, RR ee ee 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनईपी-२०२२/प्र.क्र.१०५/विशि-३, 


(२२) प्रा. सुनिळ भिरुड, उपसंचालक, (संगणक अभियांत्रिकी विभाग) वीरमाता जिजाबाई 
तंत्रज्ञान संस्था (/॥1), मुंबई, 

(२३) डॉ.विजय जोशी, वरिष्ठ सल्लागार, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुस), मुंबई, 

(२४) डॉ. राहुल शाम खराबे, व्यवसाय व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर 
विद्यापीठ, नागपूर, 

(२५) श्री. शशिकांत झोरे, सिनेट सदस्य, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई, 
(२६) कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
(२७) 
(२८) 


२७) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
२८) उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
(२९) निवडनस्ती (विशि-३). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


